सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, कृषि 
विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रीम 
करीता अनुदान वितरीत करणेबाबत (अनिवार्य) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१९१/७अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- १. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२.नियंत्रक, महात्मा HS कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र. मफुकृवि/ळेखा-२/४९२/२०२३, 
दि.१०.०८.२०२३ 
३. नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र जा.क्र. बासाकोकृवि 
/ळेखा-३/गृह.अ./२९०/२३, दि.०४.०९.२०२३. 
४.कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-१५१९/प्र.क्र.६५/६-अ,दि.२६.०६.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या परिपत्रकान्वये 


अनिवार्य आणि कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या निधी वितरणाची मर्यादा डिसेंबर, २०२३ पर्यंत ७०% विहीत करण्यात 


आली आहे. सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षासाठी नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी 


उपरोक्त संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये तसेच, नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 


यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचाऱयांना घर बांधणी अग्रीम (अनिवार्य) ६२१६ 


०२०१, 44- कर्जे व आगाऊ रकमा करीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी वितरीत करण्याबाबत निधी 


वितरणाचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण 


कृषि विद्यापीठ, दापोली या विद्यापीठांची मागणी विचारात घेवून वित्त विभागाने १०० टक्के अर्थसंकल्पीय निधी 


वितरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्नीमा करीता 


(६२१६ 0209) अंतर्गत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ba LUE? | निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता, मागणी क्र. डी-११, ६२१६-गृहनिर्माणासाठी कर्जे, ८०- 


सर्वसाधारण, Coo इतर कर्जे, (००)(०१) कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रीम (अनिवार्य) ६२१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१९१/७ओ 


०२०१, 44- कर्जे व आगाऊ रकमा या लेखाशिर्षांतर्गत एकूण रु.१००.४३ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी, 


त्रेचाळीस हजार फक्त) अनुदान पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


(रुपये लाखात) 


arty (stra) 


कृषि विद्यापीठे 


सन २०२३-२४ करीता 
अर्थसंकल्पीत तरतूद 


विभागाकडून वितरीत 
करावयाचे अनुदान 


२ 


8 


दु 


मागणी क्र.डी-११, 


६२१६- गृहनिर्माणासाठी कर्जे, ८०- 


सर्वसाधारण, ८०० इतर 


3 
महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठ, राहुरी 


कर्जे,(००)(०१) कृषि विद्यापीठांच्या 
कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रीम 


(अनिवार्य) ६२१६ ०२० 


१, 


दद- कर्ज व आगाऊ रकमा 


डॉ. बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषि 
विद्यापीठ,दापोली 


१००.४२३ 


३०.०० 


(90.83 


एकूण 


400.83 


400.83 


2. 


4) 


सदरचे निधी वितरण खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मंजुरी देत आहे. 


वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

कृषि विद्यापीठांनी उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत 
योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली 
आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेळ तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी 
शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च 
करुनये. 

प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, 
तसेच, विहीत sear / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक 
आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल झासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन 
महिन्यांच्या काळावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे, हे 
तात्काळ शासनास कळवावे. 

विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 
कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १२९१ मधील 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१९१/७ओ 


तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिकाऱ्यांची 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

७ नियमबाह्य योजना पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 


३. विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी उपरोक्‍त अटी व ada काटेकोरपणे 


अनुपालन करावे. 


४. सहायकलेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी व उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली या 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षातर्गत मंजूर केलेले अनुदान कृषि विद्यापीठाचे नियंत्रक 


यांना अदा करण्याबाबत आवड्यक कार्यवाही करावी. 


५. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. सदरचा शासन निर्णय हा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व 


१४४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच, वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ 


क्र.२६५/२०२३/व्यय-१, दि.०५.१०.२०२३ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१०३११७१६०४९२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=22dfe162525b696c1 facc3a8ddb26b639c76b45543 
4e4cadbb3cd50474dcc58f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


C H A U D H A R | serialNumber=60AE0791D9261 1A135CE51ASEE439203FDB 
DB395146D132620B3437EDED658CE, cn=MITALI KALPESH 
CHAUDHARI 
Date: 2023.10.31 17:18:20 +05'30' 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
२. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
३. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१९१/७ओ 


४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
५. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 

६. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी जिल्हा अहमदनगर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

११.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का. ६ओ /२अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१४. निवडनस्ती (कार्यासन ७-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


